Re याचिकांच्या अनुषंगाने नियुक्‍त केलेल्या 
विधिज्ञांची देयके अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक ११२२/प्र.क्र. ५५५/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 

१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि. १७.०४.२०१५ 

२) विधी व न्याय विभाग यांचे दि. २३.०९.२०२१ रोजीचे पत्र. 

३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२ 

४ अँड रणजित थोरात यांचे दि. ०८.०७.२०२२ रोजीचे पत्र. 

५) वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती बार्शी, जि. सोलापूर यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट 
याचिका क्र. २५९१/२०२१ दाखल केली आहे. सदर याचिकेसंदर्भात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी 
विधी व न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक 23.08.2029 च्या पत्रान्वये अँड. रणजित 
थोरात, वरीष्ठ वकील यांचे विशेष विधीज्ञ (Special Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता 
दिली आहे. विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन प्रस्तुत प्रकरणी अँड. रणजित 
थोरात यांची दिनांक २८.०९.२०२१ च्या पत्रान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली. या प्रकरणी अँड. थोरात 
यांनी दिनांक ०८.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये ते दिनांक २४.०८.२०२१, ०८.१०.२०२१, 
०३.०२.२०२१, २७.०१.२०२२, १७.०२.२०२२, २८.०४.२०२२ व २०.०६.२०२२ रोजी सुनावणीसाठी 
उपस्थित राहिले असून, प्रत्येक सुनावणीसाठी रु. १ लाख याप्रमाणे त्यांना रु. ७.०० लाख अदा 
करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन अँड. थोरात यांना व्यावसायिक फी पोटी 
रु.७.०० लाख अदा करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

रिट याचिका क्र. २५९१/२०२१ या याचिकेच्या अनुषंगाने शासनाची बाजू मांडण्याकरीता 
नियुक्‍त केलेले अँड. रणजित थोरात, विशेष विधीज्ञ यांनी मागणी केलेली रु. ७.०० लाख रक्‍कम 
अदा करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या विभागाच्या मागणी क्र. व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन-आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय 
(०१)(०१) सचिवालयीन आर्थिक सेवा (अनिवायी, (३४५१०३०४) २८-व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२३ चे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पूरवणी मागणीद्वारे रु. ७.०० 
लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. सदर निधीतून अँड. रणजित थोरात यांनी 
मागणी केलेल्या रु. ७.०० लाख व्यावसायिक शुल्कापैकी आयकर अधिनियमानुसार देयकातून 
(आयकर अधिनियम १९६१ च्या १९४ (१) मधील तरतुदीनुसार) १०% आयकर तसेच ४% शिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक ११२२/प्र.क्र. ५५५/२१-स 


निधी कपात केल्यानंतर रु. ६,२७,२००/- (रुपये सहा लाख सत्ताविस हजार Saal फक्त) त्वा] 
Anandrao Thorat, Bank of Baroda, Account Number — 06960100011752, IFSC Code 
— BARBOFORTUN यांच्या नांवे RTGS करण्यात यावी. त्यांचा पॅन क्रमांक ABWPT0675K 
असा आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन-आर्थिक सेवा, 
०९०, सचिवालय (०१)(०१) सचिवालयीन आर्थिक सेवा (अनिवार्य)(३४५१०३०४) २८-व्यावसायीक 
सेवा या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडून आहरण करुन त्याचे वितरण 
करण्यासाठी श्री. संतोष खोरगडे, उप सचिव (आस्थापना) (/०००७, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. सु. ल. काठोळे, कार्यासन अधिकारी (रोख 
शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन संबंधितांना वितरीत करण्याची कार्यवाही आहरण 
व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


५. सदरहू शासन निर्णय उपरोक्‍त वाचा क्र. १ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद 
केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधीळ भाग-पहिला, उपविभाग-चार, 
अनुक्रमांक ११ व महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६५, मधीळ नियम १६६ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९४/ 
२०२३/व्यय-२, दिनांक १०.०२.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१६५६२८०८०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MADHAVI SANDEEP 
SHINDE 
Date: 2023.03.30 11:53:02 +05'30' 
(माधवी सं. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

३. सह सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

४. सह सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय मुंबई 

६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक ११२२/प्र.क्र. ५५५/२१-स 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (१७-स/रोख शाखा) , सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
९. वित्त विभाग कार्या.व्यय-२, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अँड. रणजित थोरात , 102, Rehman House, 1” Floor, Nadirsha Sukhia Street, Near 


Janmabhoomi Marg, Opp. Siddhartha College, Fort, Mumbai-400001. 
99. निवडनस्ती (29-4). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


